राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान (NMSA) 
अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र विकास (RAD) 
योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण प्रवर्गाच्या 
अंमलबजावणीकरिता दुसऱ्या हप्त्याचा निधी 
वितरीत करणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शाऱहोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक: ७ फेब्रुवारी, २०१९ 


संदर्भ: 

१. केंद्र शासनाने www.agricoops.nic.in या सांकेतिक स्थळावर निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत होती 

अभियानाच्या मार्गदर्शक सुचना. 

२. शासन निर्णय क्रमांक ०३१७/प्र.क्र.१८/राकृवियो कक्ष, दि. १३ एप्रिळ, २०१७ 

३. शासन निर्णय क्रमांक MAI ४४१८/प्र.क्र.८१/८ अ, दिनांक २१.०६.२०१८ 

४. शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक MN ४४१८/प्र.क्र.८१/८ अ, दिनांक ३०.०६.२०१८ 

५. केंद्र शासनाचे पत्र WP. 9-29/209C-RFS-lll, दिनांक २१ जानेवारी, २०१९ 

६. कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृआआ.-२०१८/कोक्षेवि/वाकृअ/प्र.क्र.२५/२४/रासक, दि.२ फेब्रुवारी, २०१९ 
प्रस्तावना 


राष्ट्रीय शाश्वत शेती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास [Rain fed Area Development (RAD)] 
योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत असून त्याकरिता केंद्र व राज्य हिळऱ्याचे अनुदानाचे प्रमाण ६०:४० असे आहे. 
संदर्भ क्रमांक 3 येथील शासन निर्णयान्वये सन २०१८-१९ या वर्षासाठी केंद्र हिस्सा रु. २४९६.५० लक्ष व राज्य हिस्सा 
रु.१६६४.३३लक्ष अज्ञा एकूण रु. ४१६०.८४ लक्ष रकमेच्या वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता देण्यात 
आली असून सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी रु.१६४१.६७ लक्ष निधी वितरीत करण्यात आला आहे. केंद्र शासनाने संदर्भ 
क्रमांक ५ येथील दिनांक २१.०६.२०१९ च्या पत्रान्वये राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियान (NMSA) अंतर्गत कोरडवाहु क्षेत्र 
विकास (RAD) योजनेअंतर्गत दुस-या हप्त्यापोटी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता रु.९८५.०० लक्ष निधी राज्य शासनाकडे 
वितरीत करण्यासाठी त्यांच्याकडील पे अँड अकाऊंटस ऑफिसर (सेक्टर) यांना कळविले आहे. 
त्यानुसार राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन 
२०१८-१९ मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी दुसरा हप्त्याचा केंद्र ESAT रु.९८५.०० 
लक्ष व राज्य हिळ्यापोटी रु.६५६.६७ लक्ष अशा एकूण रु.१६४१.६७ लक्ष निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


१. राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत (NMSA) कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमांतर्गत सन २०१८-१९ 
मध्ये सर्वसाधारण प्रवर्गाकरिता अंमलबजावणी करण्यासाठी दुसऱ्या हप्त्याचा केंद्र हिऱऱ्यापोटी रु.९८५.०० 
लक्ष व राज्य sea) रु.६५६.६७ लक्ष असा एकूण रु.१६४१.६७ लक्ष निधी अर्थसंकल्पीय वितरण 
प्रणालीद्वारे आयुक्‍त (कृषि) यांना पुढीलप्रमाणे वितरीत करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 


(रू. लाखात) 
प्रवर्ग केन्द्र हिस्सा राज्य हिस्सा एकूण 
सर्वसाधारण प्रवर्ग ९८५.०० ६५६.६७ १६४१.६७ 


२. राष्ट्रीय होती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून 
देण्यात आलेला केन्द्र हिस्स्याचा रू. ९८५.०० लक्ष (रुपये नऊ कोटी पंच्याऐंशी लक्ष फक्त )निधी खालील 
लेखाशिर्षाखाली सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्ची टाकावा. 


मागणी क्र.डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

१०९-विस्तार व प्रशिक्षण, 

०१-माहिती व प्रसारण, 

(०१)(५१)- अवर्षण प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम (केंद्र हिस्सा) 

(२४०१ ९५५४) ३३, अर्थसहाय्य. 

तसेच राष्ट्रीय होती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी सर्व साधारण प्रवर्गाकरीता उपलब्ध 

करून देण्यात आलेला राज्य हिस्स्याचा रू. ६५६.६७ लक्ष (रुपये सहा कोटी छपन्न लक्ष सदुसष्ट हजार फक्त) 
निधी खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०१८-१९ करीता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतूदीतून खर्ची 
टाकावा 

मागणी क्र.डी-३, 

२४०१-पीक संवर्धन, 

१०९-विस्तार व प्रशिक्षण, 

०१-माहिती व प्रसारण,(०१)(५३)- कृषी उन्नती योजना - राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियान - अवर्षण 

प्रवण क्षेत्र विकास कार्यक्रम व हवामान बदल शाश्वत शोती संनियंत्रण, प्रतिमानकरण व नेटवर्किंग 

कार्यक्रम (केंपुयो) (राज्य हिस्सा ४०%), (२४०१ ए२७२) 

३३- अर्थसहाय्य 


३. या शासन निर्णयान्वये राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण 
प्रवर्गाकरीता उपलब्ध करून देण्यात येणाऱ्या केंद्र व राज्य हिछ्याच्या रू. १६४१.६७ लक्ष निधीचे जिल्हा 
निहाय/ कार्यालय निहाय वाटप करण्याकरीता संचालक संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण ) यांना प्राधिकृत 
करण्यात येत असून त्यांनी अभियानांतर्गत जिल्हानिहाय वाटप करावयाचा निधी 838 प्रणालीद्वारे विभागीय 
कृषि सहसंचालकांमार्फत जिल्हयांना वितरीत करावा व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांना प्राप्त निधी 
आहरित करुन PFMS खात्यावर जमा करावा व संपूर्ण अदायगी PFMS वरच करावी. 

४. या शासन निर्णयाव्दारे उपलब्ध करून देण्यात येत असलेल्या रू.१६४१.६७ लक्ष निधीचे विविध कार्यालयांच्या 
स्तरावर कोषागारातून आहरण व वितरणाकरिता संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी आणि सहायक संचालक (लेखा-१) कृषि विभागीय आयुकक्‍तालय,पुणे यांना आहरण व 
संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 


५. केंद्रिय कृषि मंत्रालयाने राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानांतर्गत कोरडवाहू क्षेत्र विकास कार्यक्रमासाठी राज्य 
शासनास सन २०१८-१९ करीता मंजूर केलेल्या कृति आराखड्यानुसार आणि वेळोवेळी केंद्रिय कृषि 
मंत्रालयाने दिलेल्या दिशानिर्देशानुसार सदर अभियानाची अंमलबजावणी करणे बंधनकारक राहील. याबाबत 
संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी राज्यस्तरावरून अभियानाचे संनियंत्रण करावे, त्याचप्रमाणे अभियानाच्या 
प्रभावी अंमलबजावणी व संनियंत्रणाकरीता वेळोवेळी अधिनस्त कार्यालयांना निदेशित करावे. 

६. सदर योजनेची अंमलबजावणी केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या राष्ट्रीय शाश्वत शोती अभियानाच्या मार्गदर्शक 
सूचनांमधील अवर्षण प्रवण क्षेत्र घटकाच्या मार्गदर्शक सूचनांनूसार तसेच संदर्भाधीन अ.क्र. २ येथील उन्नत 
शेती समृद्ध शोतकरी अभियानाच्या दिनांक १३ एप्रिल, २०१७ च्या शासन निर्णयातील मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
करण्यात यावी. 

७. प्रत्येक महिन्याला योजनेची भौतिक आणि आर्थिक प्रगती याबाबतची माहिती अद्ययावत करण्यात यावी व 
राष्ट्रीय शाश्वत होती अभियानाच्या मार्गदर्शक सूचनांसोबतच्या परिशिष्ट-३ मध्ये भरण्यात यावी व सदरची 
माहिती राज्य शासनाकडेसुद्धा पाठविण्यात यावी. 

८. योजनेचा सविस्तर त्रैमासिक प्रगती अहवाल पुढील त्रैमासिकाच्या पहिल्या महिन्यांच्या १० तारखेपर्यंत 
त्याचप्रमाणे वार्षिक प्रगती अहवाल आर्थिक वर्ष संपल्यानंतर ३ महिन्यांच्या कालावधीत कृषी व सहकार 
विभाग, कृषी मंत्रालय, भारत सरकार यांच्याकडे तसेच राज्य शासनाकडे पाठविण्यात यावा. 

९. कोरडवाहू क्षेत्र विकास (RAD) कार्यक्रमाच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि 
आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी संदर्भाधीन अ.क्र. १ येथे नमुद केलेल्या केंद्र शासनाच्या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध असलेल्या सदर घटकाच्या मार्गदर्शक सूचना तसेच उपरोक्‍त नमूद अटी व शार्ती 
विचारात घेऊन उद्दिष्ट निहाय सविस्तर मार्गदर्शक सुचना क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांना निर्गमित कराव्यात. 

१०. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०१८/प्र.क्र.६९/अर्थ-३, दि. ०२ एप्रिल, २०१८ 
अन्वये विभागास प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करुन व सदर परिपत्रकातील अटी शार्तीची पूर्तता करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 

११. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www .maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आला असून त्याचा संकेताक २०१९०२०८१५५५४८४२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


. . Digitally signed by Bharati Dinesh Dhuri 
B h a rat | D | Nn eS h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Agriculture 
and ADF Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
र 2.5.4.20=ac65e55bc2f86ec37c6f25 108b6605bc20e71b474 
D h (1 [| | 2dd20d7e8f5e14cda6a2a7f, cn=Bharati Dinesh Dhuri 
Date: 2019.02.08 15:59:21 +05'30' 
(भारती दि. धुरी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


आयुक्त (कृषि),कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य कृषि उद्योग विकास महामंडळ, अंधेरी,मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः शाशोअ-४४१८/प्र.क्र.८१/८-ओ 


जिल्हाधिकारी (सर्व) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व जिल्हा परिषदा) 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,वसुंधरा पाणलोट विकास यंत्रणा,पुणे 

सर्व संचालक, कृषि आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक 

सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी 

व्यवस्थापकीय संचालक, जिल्हा अग्रणी बँक (बॅक ऑफ महाराष्ट्र, लोकमंगल ,पुणे) 

सर्व कृषि विकास अधिकारी/सर्व उपविभागीय कृषि अधिकारी/सर्व तालुका कृषि अधिकारी/सर्व मंडळ 
कृषि अधिकारी 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षण) महाराष्ट्र -१/२ मुंबई/नागपुर 

संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, मुंबई 

संचालक, SA व कोषागार, मुंबई 

सहायक संचालक(लेखा-१), कृषि आयुक्तालय, पुणे 

मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई, वाशी 

उप मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी ळेखा,कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 
उप संचालक, लेखा व कोषागारे कोकण/नाशिक/पुणे/औरंगाबाद/अमरावती/नागपुर 

सर्व कार्यासने व पर्यवेक्षिय अधिकारी (कृषि) कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय,मुंबई-३२ 

वित्त विभाग (का. व्यय-१/अर्थसंकल्प-१३), मंत्रालय,मुंबई 

निवडनस्ती ८-ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


